राज्य योजना सन २०२४-२५ 

हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०४.२४/प्र.क्र.९३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :-११ जुन, २०२४. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक 
०१.०४.२०२४. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२३/७५/२०२४-२५/दिनांक २४.०४.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षाकरिता हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने 
आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. 
११५००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आळा आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे 
परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ मध्ये निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात 
आल्या आहेत. 

संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये सन २०२४-२५ करीता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व यांनी हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतंर्गत रू. १३९.२२ 
लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर HS असून त्या अनुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ चे परिपत्रक विचारात घेता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
रिट याचिका क्रमांक ५५६३/२०२२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २६.१०.२०२३ रोजी पारित 
केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संबंधीत व्यक्तीस मोबदला अदा करण्याकरिता संदर्भ 
क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- 
राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षांतर्गत “५०- 
इतर खर्च” या उदिष्टाखाली रु. १३९.२२ लक्ष इतका निधी खाळीळ अटी व arid अधिन राहून 
वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 


|. प्रस्तावीत wa लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (००) (११) हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातीळ गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६-२२४१) या 
लेखाशिर्षांमधीळ ५०-इतर या Vliet सन २०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०४.२४/प्र.क्र.९३/फ-१ 


॥. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 


॥. सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत दक्षता 
घ्यावी. 


॥/. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून अर्थसंकल्प 
अंदाज, वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत निधी वाटप 
करावा. 
१. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४ चे काटेकोर पालन करावे. 
२. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक:- १७१/२०२४/१४७५, 
दिनांक २४.०५.२०२४ व वित्त विभाग, अनौपचारी संदर्भ क्रमांक २२०/२०२४/व्यय-१०, दिनांक 
०४.०६.२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१३१६४४००२७१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
S | D ) D ) E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63fl f3ab62 


TU K A R A M 58c7e318f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EB 
A1DBODD8E284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH 
SAWA R D E KA R TUKARAM SAWARDEKAR 
Date: 2024.06.13 16:57:18 +05'30' 
(सिध्देशञा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसुल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपुर. 
५. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 
६. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
७. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


